क्र . ३० ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 

बुधवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ : आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ [ किंमत ०.०० रु . ] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 

भाग एक - अ 


१ 


आयुक्त , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , नांदेड यांजकडून 

( महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम ३७ ( १ ) ) 


आरक्षण आरक्षणाचे मुळ क्षेत्र 

क्र . 

नांव 

डी- 18 गार्डन 


नांदेड शहराची मंजूर सुधारित विकास योजना शासन निर्णय क्रं . टिपीएस 
३२०० / २०४३ / प्र.क्र .१६४ / २००० / नवि -३० दिनांक १८.०८.२००४ अन्वये 
मंजूर केली असून सदरील विकास योजना दिनांक २४/०८/२००४ पासून 
अमलात आली आहे . 


3.08 
हेक्टर 


औ . भाग १ -अ ( असा ) - ३० 


सत्यमेव जयते 


नविन बदल 


औरंगाबाद विभाग 


प्राथमिक शाळा 


सार्वजनिक निमसार्वजनिक वापर 


9.0 मी . रुंद रस्ता 


वर नमुद केले प्रमाणे बदल करणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 37 ( 1 ) अन्वये किरकोळ फेरबदल 
करण्याची ( यापुढे उक्त अधिनियम असा उल्लेख केलेला ) शिफारस करण्यात 
आली आहे . 


नांदेड शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये उक्त फेरबदल 
दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ महानगरपालिकेच्या कार्यालयात 
कामकाजाच्या वेळेत आणि कामकाजाच्या दिवशी ठेवण्यात आलेला आहे . 

उक्त फेरबदला बाबत ज्या व्यक्तीना हरकती / सुचना / आक्षेप दाखल 
करावयाची असेल त्यांनी उक्त फेरबदला बाबत ची नोटीस महाराष्ट्र शासन 


१ 


नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेने सर्वसाधारण सभा दि . 
०४.०३.२०२२ रोजी संमत केलेला ठराव क्र . २१२ व दि . ३१/१२/२०२१ 
रोजी संमत केलेला ठराव क्र . १५४ अन्वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपालिका हद्दीतील मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये मौ . नांदेड 
मधील स.नं. १६१ मधील आरक्षण क्र . डी - १८ गार्डन ( बगिचा ) ( ३.०८ 
हेक्टर ) ज्याचे समुचित प्राधिकरण हे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , 
नांदेड आहे . सदर जागेतील आरक्षण क्र . डी -१८ चे क्षेत्र कमी करून 
सार्वजनिक निमसार्वजनिक वापर व प्राथमिक शाळा करिता खालील प्रमाणे 
बदल करणेचे प्रस्तावित करण्यात येते . 

क्षेत्र ( अंदाजे ) 

शेरा 


0.1150 हेक्टर 


मनपा सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . 212 
दि . 04.03.2022 . 


0.1940 हेक्टर मनपा सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . 154 
दि . 31.12.2021 . 


0.0563 हेक्टर 

राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत आयुक्त , 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , नांदेड यांचेकडे लेखी स्वरूपात 
सादर कराव्यात . विहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या हरकती / सुचना / आक्षेप 
यांचा योग्य तो विचार होउन उक्त प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी 
सादर करण्यात यईल . 
स्थळ : नांदेड . 

दिनांक : २८ / ० ९ / २०२२ . 


आयुक्त , 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , नांदेड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , बुधवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 


BY THE COMMISSIONER , NANDED 
WAGHALA CITY MUNICIPAL 
CORPORATION , NANDED 

[ Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 Section 37 ( 1 ) 1 


The Revised Development plan of Nanded have 
been finally sanctioned by Government of Maharashtra 
under urban Development Department order No. TP 
3200 / 2043 / CR - 164 / 2000 / UD - 30 , dated 18 August 
2004 and the same has come into force with effect 
from 24th August 2004 . 


Reservation Name of Original Modified 
Reservation Area 

No. 

Reservation 


D - 18 


Garden 3.08 Ha 


Public Semi 
Public Zone 


Primary 
School 


9.0 m . wide 
Road 


Nanded Waghala City Manicipal Corpora 
tion in it's General Body Resolution No.212 dated 
04.03.2022 and General Body Resolution No. 154 
dated 31 / 12 / 2021have resolved to effect modification 
to sanctioned Revised Development plan under 
section 37 ( 1 ) of Maharshtra Regional and Town 
Planning Act 1966 that in Sanctioned Development 
plan Reservation NO . D - 18 Garden at S. No. 161 of 
Mauja Nanded having Nanded Waghala Muncipal 
Corporation , Nanded as appropriate authority for the 
same reservations . Out of the same Reservation No. D - 18 
is reduced and added to Reservation as mentioned 
below in details . 


Area 
( Approx ) 


0.1150 Ha . 


0.1940 Ha . 


0.0563 Ha . 


भाग - १ अ - असाधारण 


Remark 


General Body Resulution No. 212 
dated 04.03.2022 . 


General Body Resulution No. 154 
dated 31.12.2021 . 


A copy of aforesaid plan showing modification to sanctioned Revised Development plan of Nanded is kept 
open in the office time of Nanded - Waghala City Muncipal Corporation for inspection of the public during office 
hours on all working days . 


Any person desirous of making of any Suggestions or Objection to the aforesaid modification to the sanc 
tioned revised Development plan of Nanded may submit in writing to the Commissioner , Nanded Waghala City 
Muncipal Corporation , Nanded within a period of one month from the publication of this notice in Maharashtra 
Government Gazette . 


Any suggestion / objection so received would be given due consideration while submitting the said proposal of 
modification for final sanction . 

Place : Nanded . 

Date : 28/09/2022 . 


Commissioner , 
Nanded Waghala City 

Municipal Corporation , Nanded . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , बुधवार दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ : आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 


२ 

जिल्हादंडाधिकारी , नांदेड यांजकडून 

अधिसूचना 


क्र .२०२२ / आरबी -१ / डेस्क -२ / टे -४ / प्र.क्र .३७ दि . २८ सप्टेंबर , २०२२. - 
ज्याअर्थी बेकायदेशीर उपक्रम ( प्रतिबंध ) कायदा , १ ९ ६७ ( १ ९ ६७ चा ३७ ) , 
कलम ३ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना 
केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI ) आणि यासह त्यांच्या 
संघटना किंवा सलग्न संघटना किंवा अग्रणी संघटना जसे की , रिहॅब इंडिया including Rehab India Foundation ( RIF ) , Campus Front of India 

No.2022 / RB - 1 / Desk - 2 / T - 4 / CR- 37 , Date 28th September , 
2022.- Whereas in exercise of powers conferred by sub - section 
( 1 ) of section 3 of the Unlawful Activities ( Prevetion ) Act , 1967 
( 37 of 1967 ) , the Central Goverment has declared the Popular 
Front of India ( PFI ) and its associates or affiliates or fronts 

( CFI ) , All India Imams Council ( AIIC ) , National Confederation 
of Human Rights Organisation ( NCHRO ) , National women's 
Front , Junior Front , Empower India Foundation and Rehab 
Foundation , Kerala as an “ unlawful association ” vide the 

फाउंडेशन ( RIF ) , कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया ( CFI ) , ऑल इंडिया इमाम्स 
कॉन्सिल ( AIIC ) , नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन 
( NCHRO ) , नॅशनल विमेन्स फ्रंट , ज्युनियर फ्रंट , एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन 
आणि रिहॅब फाऊंडेशन , केरळ यांना भारत सरकार , गृह मंत्रालय , द्वारे 
अधिसूचना क्रमांक एस.ओ .४५५ ९ ( ई ) , दिनांक २७ सप्टेंबर , २०२२ भारताच्या 
राजपत्रात प्रकाशित असाधारण , भाग II , कलम ३- उप - विभाग ( ii ) , दिनांक 
२८ सप्टेंबर , २०२२ अन्वये “ बेकायदेशीर संघटना ” म्हणून घोषित केले आहे ; 

Government of India , Ministry of Home Affairs , Notification 
No. S.O. 4559 ( E ) , dated 27th September , 2022 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 - Sub - section ( ii ) , 
dated the 28th September 2022 ; 


आणि ज्याअर्थी , भारत सरकार , गृह मंत्रालय , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ४२ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसूचना क्रमांक 
एस.ओ .४५६० ( ई ) , दिनांक २८ सप्टेंबर , २०२२ रोजी या कायद्याच्या कलम 
७ आणि ८ अन्वये त्याद्वारे वापरण्या योग्य असलेले सर्व अधिकार उक्त 

बेकायदेशीर संघटनेच्या संबंधात राज्य सरकारला प्रदान केले आहेत आणि 
आदेश क्रमांक १४०१७ / २०२२ - NI - MFO दिनांक २८ सप्टेंबर , २०२२ नुसार 
राज्य सरकारने लेखी आदेशाद्वारे सदर अधिकार त्यांच्या अधिनस्त असणा - या 
व्यक्तीस प्रदान करण्यास्तव मान्यता दिली आहे . 


BY THE OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE , 
NANDED 

NOTIFICATION 


त्याअर्थी , मी जिल्हादंडाधिकारी , नांदेड याद्वारे बेकायदेशीर उपक्रम ( प्रतिबंध ) 
अधिनियम , १ ९ ६७ च्या कलम ७ आणि ८ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ८ ( १ ) नुसार जिल्हादंडाधिका - यांना 
त्यांच्या मते ज्या ठिकाणी अधिसूचित करण्याचा अधिकार आहे , अशा बेकायदेशीर 
संघटने / संगतीच्या उद्देशाने वापरल्या जाणा - या ठिकाणाच्या अनुषंगाने 
( PFI ) चे कार्यालय , घर क्रमांक ९ - ६-३२४ , उमर कॉलनी , आयशा फंक्शन 
हॉलच्या मागे , फारुख पाशा शाळेसमोर , देगलूर नाका , नांदेड शहर , 
जि . नांदेड हे बेकायदेशीर हेतूने वापरले जाणारे ठिकाण म्हणून अधिसूचित 
करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सरकारने त्यांचे आदेश क्रमांक TER - ० ९ २२ / 
CR No. १ ९ ६ / SPL - IB , दिनांक २८ सप्टेंबर , २०२२ अन्वये असे आदेशीत 
केले आहे की , उक्त कायद्याच्या कलम ७ आणि ८ मधील सर्व अधिकार जे 
राज्य सरकारद्वारे केंद्र सरकारने प्रत्यायोजित अधिकारांतर्गत वापरता येतील . 
ते अधिकार , पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI ) आणि यासह त्यांच्या संघटना Magistrates under the State of Maharashtra in relation to the 

And Whereas , the Government of Maharashtra has 
directed that all powers under section 7 and 8 of the said Act 
Which are exercisable by the State Government under the 
delegated powers by the Central Government , should be 
exercised also by the Commissioners of Police and the District 

किंवा सलग्न संघटना किंवा अग्रणी संघटना जसे की , रिहॅब इंडिया फाउंडेशन 
( RIF ) , कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया ( CFI ) , ऑल इंडिया इमाम्स कॉन्सिल 
( AIIC ) , नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन ( NCHRO ) , 
नॅशनल विमेन्स फ्रंट , ज्युनियर फ्रंट , एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब 
फाऊंडेशन , केरळ या बेकायदेशीर संघटनांच्या बाबतीत पोलीस आयुक्त 
आणि जिल्हादंडाधिकारी यांनी देखील तात्काळ प्रभावाने वापरावेत . 

said unlawful association i.e. the Popular Front of India ( PFI ) 
and its associates or affiliates or fronts including Rehab India 
Foundation ( RIF ) , Campus Front of India ( CFI ) , All India Imams 
Council ( AIIC ) , National Confederation of Human Rights 
Organisation ( NCHRO ) , National women's Front , Junior Front , 
Empower India Foundation and Rehab Foundation , Kerala with 
immediate effect vide its order No. TER - 0922 / CR.No . 196 / SPL 
IB , dated the 28th September 2022 . 


( खुशालसिंह परदेशी ) , 
जिल्हादंडाधिकारी , नांदेड . 


And whereas , the Government of India , Ministry of Home 
Affairs , in exercise of the powers conferred by section 42 of 
the said Act , vide notification No. S.O. 4560 ( E ) , dated the 28th 
September , 2022 has delegated all the powers which are 
exercisable by it under section 7 and 8 of the said Act , to the 
State Government in relation to the said unlawful association ; 
and vide its Order No. 14017 / 2022 - NI - MFO , dated the 28th 

September , 2022 has also conveyed approval , that the State 
Government may by an order in writing , direct that the said 
powers delegated to it , shall be exercised by any person 
subordinate to the State ; 


Therefore , in exercise of the powers conferred by the 
section 7 and 8 of the Unlawful Activities ( Prevention ) Act , 
1967 and as per section 8 ( 1 ) of the said Act whereby the 
District Magistrate is empowered to notify the place which , in 
his opinion , is used for the purpose of such unlawful 
association , I , District Magistrate , Nanded hereby notify that 
the office of PFI located at House No. 9-6-324 , Umar Colony , 
Behind Ayesha Function Hall , Opposite to Farooq Pasha 
School , Degloor Naka , Nanded City , Dist . Nanded is used for 
the purpose of the said unlawful association . 


( Khushal Sinh Pardeshi ) , 
District Magistrate , Nanded . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , बुधवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ : आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 


३ 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी परभणी यांजकडून 

( गृह विभाग , कायदा व सुव्यवस्था ) 
अधिसूचना 


जा.क्र .२०२२ / गृह / ओ -१ / पोल / कावी -७५४ / दिनांक २८.० ९.२०२२ 
ज्याअर्थी , बेकायदेशीर उपक्रम ( प्रतिबंध ) कायदा , १ ९ ६७ ( १ ९ ६७ चा ३७ ) , 
कलम ३ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना 
केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडीया ( PFI ) आणि यासह त्यांच्या 
संघटना किंवा संलग्न संघटना किंवा अग्रणी संघटना जसे की , रिहॅब इंडीया 
फाउंडेशन ( RIF ) , कॅम्पस फ्रंट इंडीया ( CFI ) , ऑल इंडीया माम्स कॉन्सील 
( AIIC ) , नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन ( NCHRO ) , 
नॅशनल विमेन्स फ्रंट , ज्युनियर फ्रंट , एम्पॉवर इंडीया फाउंडेशन आणि रिहॅव 
फाऊंडेशन , केरळ यांना भारत सरकार , गृह मंत्रालयद्वारे अधिसुचना क्रमांक 
एस.ओ .४५५ ९ ( ई ) दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ भारताच्या राजपत्रत प्रकाशित 
असाधारण , भाग II कलम ३ उपविभाग ( ii ) दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ अन्वये 
“ बेकायदेशीर संघटना " म्हणुन घोषित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , भारत सरकार , गृह मंत्रलय , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ४२ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक 
एस.ओ .४५६० ( ई ) दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी या कायद्याच्या कालम ७ 
आणि ८ अन्वये त्याद्वारे वापरण्यायोग्य असलेले सर्व अधिकार उक्त बेकायदेशीर 
८ 
संघटनेच्या संबंधात राज्य सरकारला प्रदान केले आहेत आणि आदेश 
क्रमांक १४०१७ / २०२२ - NI - MFO दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ नुसार राज्य 
सरकारने लेखी आदेशाद्वारे सदर अधिकार त्यांच्या अधिनस्त असणा - या 
व्यक्तीस प्रदान करण्यास्तव मान्यता दिली आहे . 


भाग - १ अ - असाधारण 


BY THE OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE , 
PARBHANI . 

NOTIFICATION 

No. 2022 / Home / A - 1 / Pol / PIF / ws - 754 / Date 28.09.2022 - 
Whereas in exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 3 of the Unlawful Activities ( Prevention ) Act , 1967 ( 37 
of 1967 ) , the Central Government has declared the Popular 
Front of India ( PFI ) and its associates or affiliates or fronts 
including Rehab India Foundation ( RIF ) , Campus Front of India 
( CFI ) , All India Imams Council ( AIIC ) , National Confederation 
of Human Rights Organisation ( NCHRO ) , National women's 
Front , Junior Front , Empower India Foundation and Rehab 
Foundation , Kerala as an “ unlawful association " vide the 
Government of India , Ministry of Home Affairs , Notification 
No. S.O. 4559 ( E ) , dated 27th September , 2022 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3- Sub - section 
( ii ) , dated the 28th September 2022 ; 


( आंचल गोयल भा . प्र . से . ) , 
जिल्हादंडाधिकारी , परभणी . 


And whereas , the Government of India , Ministry of Home 
Affairs , in exercise of the powers conferred by section 42 of 
the said Act , vide notification No. S.O. 4560 ( E ) , dated the 28th 
September , 2022 has delegated all the powers which are 
exercisable by it under section 7 and 8 of the said Act , to the 

State Government in relation to the said unlawful association ; 
and vide its Order No. 14017/2022 NI - MFO , dated the 28th 
September , 2022 has also conveyed approval , that the State 
Government may , by an order in writing , direct that the said 
powers delegated to it , shall be exercised by any person 
subordinate to the State ; 


And Whereas , the Government of Maharashtra has directed 
that all powers under section 7 and 8 of the said Act which are 
exercisable by the State Government under the delegated 
powers by the Central Government , should be exercised also 
by the Commissioners of Police and the District Magistrates 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सरकारने त्यांचे आदेशन क्रमांक TER 
0922 / CR.No . 196 / SPL IB दिनांक २८ सप्टेंबर , २०२२ अन्वये असे आदेशीत 
केले आहे की , उक्त कायद्याच्या कलम ७ आणि ८ मधील सर्व अधिकार जे 
राज्य सरकारद्वारे केंद्र सरकारने प्रत्यायोजित अधिकाराअंतर्गत वापरता येतील , 
ते अधिकार , पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडीया ( PFI ) आणि यासह त्यांच्या संघटना 
किंवा संलग्न संघटना किंवा अग्रणी संघटना जसे की , रहॅब इंडीया फाउंडेशन 
( RIF ) , कॅम्पस फ्रंट इंडीया ( CFI ) , ऑल इंडीया माम्स कॉन्सील ( AIIC ) , 
नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन ( NCHRO ) , 
नॅशनल विमेन्स फ्रंट , ज्युनियर फ्रंट , एम्पॉवर इंडीया फाउंडेशन आणि रिहॅव Organisation ( NCHRO ) , National women's Front , Junior Front , 

under the State of Maharashtra in relation to the said unlawful 
association i.e. the Popular Front of India ( PFI ) and its 
associates or affiliates or fronts including Rehab India 
Foundation ( RIF ) , Campus Front of India ( CFI ) , All India Imams 
Council ( AIIC ) , National Confederation of Human Rights 

Empower India Foundation and Rehab Foundation , Kerala with 

फाऊंडेशन , केरळ या बेकायदेशीर संघटनाच्या बाबतीत पोलिस आयुक्त 
आणि जिल्हादंडाधिकारी यांनी देखील तात्काळ प्रभावाने वापरावेत . 

immediate effect vide its order No. TER - 0922 / CR NO . 196 / SPL 

IB , dated the 28th September 2022 . 


Therefore , in exercise of the powers conferred by the section 
7 and 8 of the Unlawful Activities ( Prevention ) Act , 1967 
and as per section 8 ( 1 ) of the said Act whereby the District 

ज्याअर्थी , मी जिल्हादंडाधिकारी , परभणी याद्वारे बेकायदेशीर उपक्रम 
( प्रतिबंध ) अधिनियम , १ ९ ६७ च्या कलम ७ आणि ८ द्वारे प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ८ ( १ ) नुसार 
जिल्हाधिका - यांना त्यांच्या मते ज्या ठिकाणी अधिसुचित करण्याचा अधिकार Magistrate is empowered to notify the place which , in his 
आहे . अशा बेकायदेशीर संघटने / संगतीच्या उद्देशाने वापरल्या जाणा - या 
ठिकाणाच्या अनुषंगाने ( PFI ) चे कार्यालय , प्राईम कम्प्युटर्स , बिलाल 
मस्जिदीजवळ , आझाद कॉर्नर , परभणी शहर जि . परभणी हे बेकायदेशीर 
हेतुने वापरले जाणारे ठिकाण म्हणुन अधिसुचित करीत आहे . 

opinion , is used for the purpose of such unlawful association , 
I , District Magistrate , Parbhani hereby notify that the office of 
PFI located at Prime Computer , Near Bilal masjid , Aazad Corner , 
Parbhani , Parbhani City , District Parbhani is used for the 
purpose of the said unlawful association . 


( Anchal Goyal IAS ) , 
District Magistrate , Parbhani . 


औरंगाबाद विभाग 


: 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , बुधवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी बीड यांजकडून 

( गृह शाखा ) 
अधिसूचना 


क्र . २०२२ / गृह विभाग / संकीर्ण / १ / २५७ / ( PFI ) / ३ / २०२२ / ५३७५ / दिनांक 
२८.० ९ .२०२२ . - ज्याअर्थी , बेकायदेशीर उपक्रम ( प्रतिबंध ) कायदा , १ ९ ६७ ( १ ९ ६७ 
चा ३७ ) , कलम ३ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करताना केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडीया ( PFI ) आणि यासह 
त्यांच्या संघटना किंवा संलग्न संघटना किंवा अग्रणी संघटना जसे की , 
रिहॅब इंडीया फाउंडेशन ( RIF ) , कॅम्पस फ्रंट इंडीया ( CFI ) , ऑल इंडीया 
इमाम्स कॉन्सील ( AIIC ) , नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स 
ऑर्गनायझेशन ( NCHRO ) , नॅशनल विमेन्स फ्रंट , ज्युनियर फ्रंट , एम्पॉवर 
इंडीया फाउंडेशन आणि रिहॅव फाऊंडेशन , केरळ यांना भारत सरकार , गृह 
मंत्रालयद्वारे अधिसुचना क्रमांक एस . ओ . ४५५ ९ ( ई ) दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ 
भारताच्या राजपत्रात प्रकाशित असाधारण , भाग II कलम ३ उपविभाग ( ii ) दिनांक 
२८ सप्टेंबर २०२२ अन्वये " बेकायदेशीर संघटना " म्हणुन घोषित केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भारत सरकार , गृह मंत्रलय , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
४२ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक 
एस.ओ .४५६० ( ई ) दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी या कायद्याच्या कालम ७ 
आणि ८ अन्वये त्याद्वारे वापरण्यायोग्य असलेले सर्व अधिकार उक्त बेकायदेशीर 

संघटनेच्या संबंधात राज्य सरकारला प्रदान केले आहेत आणि आदेश 
क्रमांक १४०१७ / २०२२ - NI - MFO दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ नुसार राज्य 
सरकारने लेखी आदेशाद्वारे सदर अधिकार त्यांच्या अधिनस्त असणा - या 
व्यक्तीस प्रदान करण्यास्तव मान्यता दिली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सरकारने त्यांचे आदेश क्रमांक TER - 0922 / 
CR No. 196 / SPL IB दिनांक २८ सप्टेंबर , २०२२ अन्वये असे आदेशीत 
केले आहे की , उक्त कायद्याच्या कलम ७ आणि ८ मधील सर्व अधिकार जे 
राज्य सरकारद्वारे केंद्र सरकारने प्रत्यायोजित अधिकाराअंतर्गत वापरता येतील , 
ते अधिकार , पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडीया ( PFI ) आणि यासह त्यांच्या 
संघटना किंवा संलग्न संघटना किंवा अग्रणी संघटना जसे की , रिहॅब इंडीया 
फाउंडेशन ( RIF ) , कॅम्पस फ्रंट इंडीया ( CFI ) , ऑल इंडीया इमाम्स 
कॉन्सील ( AIIC ) , नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन 
( NCHRO ) , नॅशनल विमेन्स फ्रंट , ज्युनियर फ्रंट , एम्पॉवर इंडीया फाउंडेशन 
आणि रिहॅव फाऊंडेशन , केरळ या बेकायदेशीर संघटनाच्या बाबतीत पोलिस 
आयुक्त आणि जिल्हादंडाधिकारी यांनी देखील तात्काळ प्रभावाने वापरावेत . 


त्याअर्थी , मी जिल्हादंडाधिकारी , बीड याद्वारे बेकायदेशीर उपक्रम ( प्रतिबंध ) 
अधिनियम , १ ९ ६७ च्या कलम ७ आणि ८ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ८ ( १ ) नुसार जिल्हाधिका - यांना 
त्यांच्या मते ज्या ठिकाणी अधिसुचित करण्याचा अधिकार आहे . अशा बेकायदेशीर 
संघटने / संगतीच्या उद्देशाने वापरल्या जाणा - या ठिकाणाच्या अनुषंगाने ( PFI ) 
चे कार्यालय , कादरपाशा मस्जिद , जुना बाजार रोड , बीड ता.जि. बीड हे 
बेकायदेशीर हेतुने वापरले जाणारे ठिकाण म्हणुन अधिसुचित करीत आहे . 


( राधाबिनोद अ . शर्मा ) , 
जिल्हादंडाधिकारी , बीड . 


BY THE OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE , 
BEED . 

NOTIFICATION 


No. 2022 / Home Dept./MISC/1/257/(PFI)/1/2022/5373 Date . 
28.09.2022.- Whereas in exercise of powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Unlawful Activities ( Prevention ) 
Act , 1967 ( 37 of 1967 ) , the Central Government has declared 
the Popular Front of India ( PFI ) and its associates or affiliates 
or fronts including Rehab India Foundation ( RIF ) , Campus 
Front of India ( CFI ) , All India Imams Council ( AIIC ) , National 
Confederation of Human Rights Organisation ( NCHRO ) , 
National women's Front , Junior Front , Empower India 
Foundation and Rehab Foundation Kerala as an “ unlawful 
association " vide the Government of India , Ministry of Home 
Affairs , Notification No. S.O. 4559 ( E ) , dated 27th September , 
2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3- Sub - section ( ii ) , dated the 28th September 2022 ; 

And whereas , the Government of India , Ministry of Home 
Affairs , in exercise of the powers conferred by section 42 of 
the said Act , vide notification No. S.O. 4560 ( E ) , dated the 28th 
September , 2022 has delegated all the powers which are 
exercisable by it under section 7 and 8 of the said Act , to the 
State Government in relation to the said unlawful association ; 
and vide its Order No. 14017/2022 NI - MFO , dated the 28th 

September , 2022 has also conveyed approval , that the State 

Government may , by an order in writing , direct that the said 
powers delegated to it , shall be exercised by any person 
subordinate to the State ; 


And Whereas , the Government of Maharashtra has directed 
that all powers under section 7 and 8 of the said Act which are 
exercisable by the State Government under the delegated 
powers by the Central Government , should be exercised also 
by the Commissioners of Police and the District Magistrates 

under the State of Maharashtra in relation to the said unlawful 


association i.e. the Popular Front of India ( PFI ) and its 
associates or affiliates or fronts including Rehab India 
Foundation ( RIF ) , Campus Front of India ( CFI ) , All India Imams 
Council ( AIIC ) , National Confederation of Human Rights 
Organisation ( NCHRO ) , National women's Front , Junior Front , 
Empower India Foundation and Rehab Foundation , Kerala with 
immediate effect vide its order No. TER- 0922 / CR NO . 196 / SPL 
IB , dated the 28th September 2022 . 


Therefore , in exercise of the powers conferred by the section 
7 and 8 of the Unlawful Activities ( Prevention ) Activities 
( Prevention ) Act , 1967 and as per section 8 ( 1 ) of the said Act 
whereby the District Magistrate is empowered to notify the 
place which , in his opinion , is used for the purpose of such 

unlawful association , I , District Magistrate , Beed hereby notify 
that the office of PFI located at Kadarpasha Masjid , Juna Bazar 
Road , Beed Tq . Dist . Beed is used for the purpose of the said 

unlawful association . 


( Radhabinod A Sharma ) , 
District Magistrate , Beed . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


